महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्न 
उच्चाधिकार समितीची पुनर्रचना 
करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : मकसी-१२२२/प्र.क्र.३४/२०२२/३६ 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २२ नोव्हेंबर, २०२२ 


वाचा :-१) शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.मकसी-१०९९/३३/प्र.क्र.९/१९९९/३६, 

दि.०२ मे, २०००, 

२) शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.मकसी-३०१४/११२/प्र.क्र.३५/२०१४/३६, 
दि.२६ मे, २०१४. 

३) शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.मकसी-३०१४/११२/प्र.क्र.३५/२०१४/३६, 
दि.१९ जून, २०१४. 

8) शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.मकसी-३०१४/११२/प्र.क्र.३५/२०१४/३६, 
दि.०५ मार्च, २०१५. 

५) शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.मकसी/३०१९-प्र.क्र.५४/२०१९/३६, 
दि.०७ सप्टेंबर, २०२०. 

६) शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.मकसी/३०२२-प्र.क्र.३४/२०२२/३६, 
दि.१८ नोव्हेंबर, २०२२. 


प्रस्तावना :- 

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न सोडविण्यासाठी मा.मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली संदर्भाधीन 
दि.०२.०५.२००० च्या शासन परिपत्रकान्वये उच्चाधिकार समिती गठीत करण्यात आलेली आहे. 
सदर उच्चाधिकार समितीची संदर्भाधीन दि.२६.०५.२०१४, दि.१९.०६.२०१४, दि.०५.०३.२०१५ व 
दि.०७.०९.२०२० रोजीच्या शासन परिपत्रकांन्वये वेळोवळी पुनर्रचना करण्यात आली आहे. तसेच 
दि.३०.०६.२०२२ अन्वये नवीन शासन अस्तित्वात आल्याने उच्चाधिकार समितीची दि.१८.११.२०२२ 
रोजी पुनर्रचना करण्यात आली आहे. 


परिपत्रक :- 

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न सोडविण्यासाठी मा.मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली 
उच्चाधिकार समितीचे पुनर्रचना संदर्भात अनु.क्र.६ येथील निर्गमित केलेले शासन परिपत्रक 
अधिक्रमित करुन पुढीलप्रमाणे उच्चाधिकार समितीची पुनर्रचना करण्यास याद्वारे शासन मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


१. मा.मुख्यमंत्री, अध्यक्ष. 

२. मा.श्री.नारायण राणे, केंद्रीय मंत्री, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग, भारत सरकार. 

३. मा.श्री.देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री. 

४. मा.श्री.शरद पवार, राज्यसभा सदस्य. 

५. मा.श्री.पृथ्वीराज चव्हाण, विधानसभा सदस्य. 

६. मा.श्री.चंद्रकांत (दादा) पाटील, मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण, वस््रोद्योग व संसदीय कार्ये. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मकसी-१२२२/प्र.क्र.३४/२०२२/३६ 


७. मा.श्री.सुरेठा खाडे, मंत्री, कामगार. 

८. मा.श्री.तानाजी सांवत, मंत्री, सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण. 

९. मा.श्री.दिपक केसरकर, मंत्री, शालेय शिक्षण व मराठी भाषा. 

१०.मा.श्री.रविंद्र चव्हाण, मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (सा.उ. वगळून), अन्न, नागरी पुरवठा व 
ग्राहक संरक्षण. 

११.मा.श्री.शंभूराज देसाई, मंत्री, राज्य उत्पादन शुल्क. 

१२.मा.श्री.राजेशा क्षीरसागर, कार्यकारी अध्यक्ष, राज्य नियोजन मंडळ (कॅबिनेट मंत्री दर्जी). 

१३.मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा. 

१४.मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद. 

१५.मा.श्री.जयंत राजाराम पाटील, विधानसभा सदस्य. 


महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न सोडविण्याच्या दृष्टीने पुढील योग्य त्या कार्यवाहीची दिशा 
ठरविणे व त्याबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार समितीस असतील. 


२. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध केलेले असून त्याचा संकेतांक २०२२११२४१२०६२७६९०७ असा आहे. हे 
परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात आले आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
LALIT NAMDEO 
SADAFULE Sousa oni 
(ल. Al. सदाफुले) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव. 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 

३. मा.मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 

४. अपर मुख्य सचिव (प्र.सु., र.व का.) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
५. सर्व संबंधित सदस्य (उच्चाधिकार समिती) (पत्राद्वारे). 

६. सर्व मा.मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 

७. सर्व सन्माननीय विधानसभा/ विधानपरिषद सदस्य, विधानभवन, मुंबई. 

८. प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 

९. सर्व मंत्रालयीन विभागांचे अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१०.वित्त विभाग (व्यय-४), (अर्थसंकल्प-१९), मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 

११.विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 

१२.सामान्य प्रशासन विभाग (कार्या.१९-अ, २५, २९-अ/ विकाक), मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२. 
१३.निवड नस्ती (कार्या.३६). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


